डॉ. बंदोरवाला, कुष्ठरोग रुग्णालय, 
कोढवा, पुणे येथील आहार सेवा, 
वस्त्रधुलाई सेवा, सुरक्षा रक्षक सेवा व 
स्वच्छता सेवा सुरु ठेवण्यासाठी 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.४४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१. 


वाचा : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कुनिका-२०१८/प्र.क्र.९/आरोग्य-५ दि. २२ 
जानेवारी,२०१८ 


२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य-३ दि. ३० 
डिसेंबर,२०१९ 


३) प्रशासक, डॉ. बंदोरवाला, कुष्ठरोग रुग्णालय, कोढवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
डॉबलेहॉको/निविदाशाखाविभाग/कंत्राटी/सेवा/मुदतवाढ/१०२८-२९/२०२१ 
दि.१८फेब्रुवारी,२०२१. 
प्रस्तावना: 

डॉ. FARAH, कुष्ठरोग रुग्णालय, कोढवा, पुणे येथील आहार सेवा, वस््रधुलाई सेवा, सुरक्षा 
रक्षक सेवा व स्वच्छता सेवा पुरविण्यासाठी उपरोक्त अनुक्रमांक १, अन्वये सन २०१७-१८ व सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर रुग्णालयातील कंत्राटी 
सेवा सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी सदर प्रशासकीय मान्यतेस माहे एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 
शासन निर्णय: 
२. रुग्णालयातील कंत्राटी सेवा सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी मे, २०२१ पर्यंत नवीन ई-निविदेची 
प्रक्रिया पूर्ण करुन संबंधित पुरवठादारास पुरवठा आदेशा देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून डॉ. 
बंदोरवाला, कुष्ठरोग रुग्णालय, HIST, पुणे येथील आहार सेवा, वस््रधुलाई सेवा, सुरक्षा रक्षक सेवा 
व स्वच्छता सेवा पुरविण्यासाठी उपरोक्त अनुक्रमांक १, अन्वये देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेस 
माहे एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.४४/आरोग्य 3 


३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, ae निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१४३०५२१५१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Roshani Dinesh Kadam Pal 


: CN = Roshani Dinesh 
D j nes h Kadam Patil, C = IN, S = 
Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov =eubiic Hearth 


Department 
Date: 2021.03.26 16:00:08 
+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

५. सर्व उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, पुणे. 

७. प्रशासन, डॉ. बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे. 

९. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


